सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने पदविका 
संस्थाकरीता निर्गमित केलेल्या दिनांक 
११/९/२०१९ च्या शासन निर्णयातील Annexure 
॥ मध्ये सुधारणा करणेबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक निर्णय क्रमांक सावेआ-११११/(४४/१९)/तांशि-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ मार्च, २०२१ 


वाचा-: 


१. अधिसूचना, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची क्रमांक F.No.§9/ RIFD/ ७"००८/ 
२०१६-१७, दिनांक १ मार्च, २०१९ (पदविका शिक्षण) 

२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक सावेआ-११११/४४/१९/तांशि-२, 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ (पदविका शिक्षण) 


शुध्दीपत्रक : 
संदर्भाधिन क्रमांक 2 येथील शासन निर्णय दिनांक ११/९/२०१९ सोबत जोडलेल्या 
‘Annexure ॥' मधील "- Constitution of Committee for Direct Recruitment and 


Promotion” मध्ये नमूद केलेल्या “The Selection Committee for the post of Lecture, Head 
of Department, including Private Colleges shall have following Composition” या 
वाक्यातील “including Private Colleges” हे शब्द वगळण्यात येत आहेत. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥११॥/.॥8॥०५9॥॥8.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३०८११२६३४५४०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prakash 


Bhaskarrao Avhad या 
(प्रकाश भास्करराव आव्हाड) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Prakash Bhaskarrao Avhad 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 


Department, postalCode: , st=Maharashtra, 
4. 19e7338F45626229cb638 1 e8154da93814d3 127e9859a46e544f50 


er=b6268307a8dc84d68597bb645320d8eeb3ed400b4fd05a59d 
rakash Bhaskarrao Avhad 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे कार्यालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण,यांचे खाजगी सचिव, 
४. सर्व सहसचिव / उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
५. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई, 
७. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
८. सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रमांक सावेआ-११११/(४४/१९)/तांशि-२ 


९. सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलसचिव. 

१०. कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि. रायगड. 
११. कुलगुरू, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, AEM, मुंबई. 

१२. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
93. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपुर, 
१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१६. संचालक, लेखा व कोषागारे, 

१७. अभिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१९. संचालक, राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण अधिकारी. 
२०. अवर सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, 

२१. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, 

२२. वित्त विभाग, सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई, 

२३. निवड नस्ती (तांशि-२) 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


